निवडणूक शाखेस अतिरिक्‍त जागा 
वाटप करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११८/प्र.क्र.१०१/२०१८/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ नोव्हेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना : - 


माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या ग्रंथालयाकरीता वाटप केलेल्या मंत्रालय मुख्य इमारत, 
५ वा मजला, पश्चिम बाजू ब्रीज येथील १९०० चौ.फूट जागेपैकी ११०० चौ.फूट जागा निवडणूक शाखेस 
वाटप करणे व त्याबदल्यात माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला 
येथील ९८७ चौ.फूट जागा वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय : - 

माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या ग्रंथालयाकरीता वाटप केलेल्या मंत्रालय मुख्य इमारत, 
५ वा मजला, पश्चिम बाजू ब्रीज येथील १९०० चौ.फूट जागेपैकी ११०० चौ.फूट जागा निवडणूक शाखेस 
वाटप करण्यात येत आहे. त्याबदल्यात माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास मंत्रालय मुख्य इमारत, 
तळमजला येथील ९८७ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे. 


२. माहितीव जनसंपर्क संचालनालय यांनी त्यांच्या ताब्यातील मंत्राळय मुख्य इमारत, ५ वा मजला, 
पश्चिम बाजू ब्रीज येथील जागेत असलेला अभिलेख (रेकार्ड) इतरत्र तात्काळ हलविण्यात येऊन ११०० 
चौ.फूट जागा रिक्‍त करुन देण्यात यावी. 


३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्त 
जागेबाबत माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाशी विचार विनिमय करुन सलग ११०० चौ.फूट जागेचा 
ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०११६२२३८७५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pradnya Prakash Sawant 
DN: c=IN, o=Governmen' Of Maharashti 


P d | Admi ‘ion Di 
raanya Se तप एत वाणाला! 
ऐ? k h S t 5c13648ccfdd9424e64584da4 
72f3f6f06dfd6b1 1220fc9de68F36473, 
rakash Sawan estes 
Date: 2018.11.01 16:25:51 +05'30' 
(UW. UW. adc ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११८/प्र.क्र.१०१/२०१८/२२ 


. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 
१३. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१४. शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय आवार, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१५४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


